महाराष्ट्र शासन 
उदयोग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्र. औसुवआ ०९१६ /प्र.क्र.९१/कामगार-१ 
मंत्रालय, पहिला मजला, विस्तार इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१८ 
शासन आदेठा :- 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची सहसंचाळक गट-अ या पदावर खालीलप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ. । अधिकाऱ्याचे | मूळ | पदोन्नतीचा | महसुली पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 

क्र नाव प्रवर्ग प्रवर्ग विभाग 

ea २ ३ Pk 4 द 

। श्री.हे.र.धेंड खुला खुला पुणे सह संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व 


(कार्यक्षेत्र-२) | आरोग्य, पुणे कार्यक्षेत्र-२ 

(श्री. खडामकर, We संचालक, 
औसुवआ, पुणे, यांच्या, नियत 
वयोमानानुसार, दि.३१.०८.२०१८ 
(4) रोजीच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त 
होणाऱ्या, पदावर) 


२. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यास, सह संचालक, गट-अ, पदावरील पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

३. तसेच सदर पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/ 
२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

४. सदर आदेश दि. ३१.०८.२०१८ (म.नं.) पासून अंमलात येतील. श्री.हे.र.धेंड, उप संचालक, यांनी, 
श्री.खडामकर, सह संचालक, यांच्याकडून, दि.३१.०८.२०१८ (म.नं.) रोजी, सह संचालक, औसुवआ, पुणे 
(कार्यक्षेत्र-२), या पदाचा कार्यभार स्विकारावा. 

५. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१७७/१८, 
दिनांक १५/०२/२०१८ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने व सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्र क्र. बीसीसी- 
२०१७/ प्र.क्र.३१२१/१६.ब, दिनांक २९ डिसेंबर, २०१७ मधील मार्गदर्शनपर सूचनांना अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


&. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१८०८३११७००४९५५१० असा आहे. हा शासन 
आदेश, डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Meghashyam Nawar 
M h h DN: c=IN, o=Governmen: tt Of Maharashtra, ou=Industries,Energy and 
eghashyam oe oer oles cnet prer one 
2.5.4.20=7d2d0d7e2120f381 4eff2bd1a5d3c902860ebecbe995c3b22 
60a01b762f45c3a, 
serialNumber=a5505efe2f877647 181 7f30ce3446f37d84d8aeddd35d 
a Wa | 8e3a76a12d1b08434dd, cn=Meghashyam Nawar 
Date: 2018.08.31 17:05:35 +05'30" 
(मेघःऱ्याम नवार) 


कक्ष अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 


प्रति, 
प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१. 


शासन आदेशा क्रमांक औसुवआ ०९१६ /प्र.क्र.९१/कामगार-१ 


प्रत - 

१. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. प्रधान सचिव(कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई रायगड/ पालघर/ पुणे/ कोल्हापूर/ औरंगाबाद/ 
नाशिक 

७. संबंधित अधिकारी (द्वारा - प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, 
कामगार भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१.) 

८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


